सन २०१८-१९ करिता कृषी उन्नती योजना- 
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान-वाणिज्यिक 
पिकांकरिता (कापूस, ऊस) ₹३३५.५६६६६ लाख 
निधी सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : असुअ-२०१८/प्र.क्र.७७/४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जून, २०१८ 


वाचा:- 
१. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. असुअ-२०१८/प्र.क्र.9७/४-अ, दि.२६/०६/२०१८. 


शुध्दीपत्रक:- 


सन २०१८-१९ करीता कृषी उन्नती योजना- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक 


पिकांकरीता (कापूस, ऊस) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिऊछ्याचा एकूण ₹३३५.५६६६६ लाख 


(अक्षरी रुपये तीन कोटी पस्तीस लाख छप्पन्न हजार सहाशे सहासष्ठ फक्‍त) निधी वरील संदर्भाधीन 


शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यास मान्यता दर्डाविण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयातील 


परिच्छेद-२ ऐवजी खालील परिच्छेद-२ समाविष्ट करण्यात यावा:- 


“२.कापूस या पिकाकरिता केंद्र हिळऊ्याचा ₹६०.२८ लक्ष निधी (अक्षरी रुपये साठ लाख अठ्ठाविस 


हजार फक्त) आणि राज्य हिस्स्याच्या ₹४०.१९ लक्ष निधी (अक्षरी रुपये चाळीस लक्ष एकोणीस हजार 


फक्त ) असा एकूण ₹१००.४७ लक्ष (रुपये एक कोटी सत्तेचाळीस हजार फक्त ) वितरीत करण्यात 
येत आहे.” 


२. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद-५ ऐवजी खालील परिच्छेद-५ समाविष्ट करण्यात यावा:- 


“ठु. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत वाणिज्यिक पिकांकरिता 
(कापूस,ऊस) उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या ₹३१९.६०३३३ लक्ष रक्कमेचे 
जिल्हा निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी BDS प्रणालीद्वारे 
विभागीय कृषि सहसंचालकामार्फत जिल्हयांना वितरीत करावा व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी 
यांना प्राप्त निधी आहरीत करुन PFMS खातेवर जमा करावा व संपूर्ण अदायगी PFMS वरच 
करावी. ” 


शासन निर्णय क्रमांकः असुअ-२०१८/प्र.क्र.७७/४-ओ 


३. संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिच्छेद-६ मधील “₹३३५.५६६६६लक्ष ” ऐवजी “₹३१९.६०३३३ 
लक्ष" असे वाचावे. 


४. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०६२८१२५४०७४३०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Shrikant 0000000000 erate 
Chandrakant Andge 0000000 Ge_ShHLGRE CHARICE EGE 
(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्य मंत्री (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१०.व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला 
११.संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
१२.सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 

१३.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 

१४.महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेख), मुंबई. 
१५.महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
१७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१८.सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 

१९.वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३) मंत्रालय, मुंबई 
२०.निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


